"RAMA लाडकी बहीण" या योजनेच्या 
अंमलबजावणीत सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मबावि-२०२४/प्र.क्र.९६/का-२ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०२ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा :- 
महिला व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मबावि-२०२४/प्र.क्र.९६/का-२ दि.२८.०६.२०२४व 
दि.०३.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा 
करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री- 
माझी लाडकी बहीण" योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय दि.०३.०७.२०२४ मधील परिच्छेद (ड) मध्ये सदर योजनेत आता दि.३१.०८.२०२४ 
पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी 
महिलांना दि.०१.०७.२०२४ पासुन दरमहा रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या माहिमेंतर्गत 
नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्‍यक त्या सूचना देण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दि.३१.०८.२०२४ नंतर नोंदणी करण्यास मुभा देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र महिला लाभार्थ्यांना माहे 
सप्टेंबर, २०२४ मध्ये या योजनेंतर्गत नोंदणी सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, या योजनेतर्गत 
नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवऱ्यक त्या सूचना देण्यात येतील.” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०२१८१०५७०३३० असा आहे. हा AA निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ANUP KUMAR YADAV 
A N U P DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MINORITIES: 
DEVEL ENT, 
2.5.4.20=5f3908d24b2568f3b31ae7a2607b77 
KU M A R €47b9cced8530762f703728fbf48d2b4f9, 


postalCode=400032, st=Maharasht 
INumber=04D0A29A400CBS9ACDA9SD, 


YADAV /_ tec" 
(डॉ. अनुपकुमार यादव) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०२४/प्र.क्र.९६/का-२. 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


८. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


१६. 
१७. 
१८. 


. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


उपायुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 


१९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती, का-०२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


